शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रीडा 
पुरस्कार सुधारित नियमावली, २०२३... 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०२३/प्र.क्र.१८८/क्रीयुसे-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख : २५ जानेवारी, २०२४ 


वाचा - 

शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग समक्रमांक दि.२९.१२.२०२३ 
प्रस्तावना 

शिवछत्रपती राज्य क्रीडा जीवनगौरव पुरस्कार, शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार 
(उत्कृष्ट क्रीडा मार्गदर्शक / जिजामाता), शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (खेळाडू), शिवछत्रपती 
राज्य क्रीडा पुरस्कार (दिव्यांग खेळाडू), शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कार (साहसी उपक्रम) या 
पुरस्कारांच्या नियमावलीत संदर्भिय शासन निर्णयान्वये सुधारणा करण्यात आळी आहे. सदर 
सुधारित नियमावलीनुसार पुरस्काराकरीता पात्र क्रीडा प्रकारांच्या यादीमध्ये सुधारणा करण्याची 
बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय - 


शासनाच्या दि.२९.१२.२०२३ रोजीचा शासन निर्णयान्वये प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या 
शिवछत्रपती क्रीडा पुरस्कार व अन्य क्रीडा पुरस्कार सुधारित नियमावली, २०२३ मध्ये खालील 
बाबींचा GAAS करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे - 

१) परिशिष्ट ४.४ येथे इक्वेस्टरियन, गोल्फ, sich, पॉवरलिफ्टींग, बॉडीबिल्डींग, 
कॅरम, बिलीयर्डस अँन्ड स्नुकर, सॉफ्टबॉल (Fou) आणि बेसबॉल (महिला) या 
खेळांचा समावेश करण्यात यावा. 

2) जिम्नॅस्टिक्स या खेळातील आर्टीस्टिक जिम्नॅस्टिक्स, रिदमिक जिम्नॅस्टिक्स या 
उपप्रकारांसाठी प्रत्येकी एक पुरस्कार आणि एरोबिक्स, अँक्रोबॅटिक्स व ट्रॅम्पोलिन 
या उपप्रकारांमध्ये चक्राकार पद्धतीने एक असे पुरुष व महिलांसाठी स्वतंत्र 
पुरस्कार प्रदान करण्यात यावा. 


३) मॉडर्न पेंटँथलॉन या खेळामध्ये गुणांकन करताना टेट्राथलॉन या उपप्रकाराचा 
विचार करण्यात यावा. 


२. उपरोक्त परिच्छेदात नव्याने समावेश करण्यात आलेल्या खेळांकरिता अर्ज हे 
ऑनलाईन/ऑफलाईन पद्धतीने स्वीकारण्यात यावेत. 


३. शासनाच्या दि.२९.१२.२०२३ रोजीच्या शासन निर्णयातील नियम क्र.१.२१ नुसार पुरस्कार 
प्रक्रियेच्या वेळापत्रकामध्ये बदल करण्याचे अधिकार आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, 
पुणे यांना देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार नव्याने समावेश केलेल्या खेळांचे पुरस्कार अर्ज 


शासन निर्णय क्रमांकः शिछपु २०२३/प्र.क्र.१८८/क्रीयुसे-२ 


स्विकारण्यासाठी व या अर्जाची छाननी करण्यासाठी आवश्‍यक ती कार्यवाही आयुक्त, क्रीडा व 
युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी करावी. 


8. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०१२५१५०५२९०२२१ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 

D N YA N F S H WA R DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=SCHOOL EDUCATION 
AND SPORTS DEPARTMENT, 
2.5.4.20=190ce31a764c50caee9a1 1b81acS60fcOd85bb0ebc377f46c4fc0040 
aae47135, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=05AE420767 1 9DOFCESDC8ACF3A44FBA5081 9DDOD088B25A 
2D0D7CDE0256A48B0, cn=DNYANESHWAR ASARAJI AVHAD 


Date: 2024.01.25 15:04:36 +05'30' 


(ज्ञानेश्वर आव्हाड) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र हासन 


१. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

२. मा.उपमुख्यमंत्री (गृह) यांचे खाजगी सचिव 

३. मा.उपमुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) यांचे खाजगी सचिव 

४. मा.मंत्री (क्रीडा व युवक कल्याण) यांचे खाजगी सचिव 

५. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई 

६. अपर मुख्य सचिव, क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

७. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे, 

८. सर्व विभागीय उपसंचालक, क्रीडा व युवकसेवा (संचालनालयामार्फत), 
९. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (संचाळनाळयामार्फत), 

१०.निवड नस्ती (क्रीयुसे-२). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


